शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपध्दतीमधून मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालयास 
वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मावज-२०१८/प्र.क्र.३२२/३४ 
मादाम कामा रोड, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक : सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मावज-२०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दिनांक ५ जानेवारी, २०१८ 
प्रस्तावना:- 


शासनाचे विभाग, शासकीय कार्यालये, सर्व महामंडळे/मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग व राज्य 


शासकीय कंपन्या यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या वर्गीकृत जाहिराती त्यांच्या स्तरावरुन शासन मान्य 


दराने वितरीत कराव्यात व दर्शनी जाहिराती तयार करण्याचे, वितरणाचे व सर्वंकष जाहिरात 


मोहिमा आखणी व अंमलबजावणीचे काम माहिती व जनसपंर्क महासंचाळनाळलयामार्फतच करण्यात 


यावे असे seat सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ५.१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


करण्यात आलेले आहेत. 


मुख्य निवडणूक अधिकारी,महाराष्ट राज्य यांच्या कार्यालयामार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या 


योजना व उपक्रम हे राज्य शासनाचे नसून भारत निवडणूक आयोगाचे असतात. त्यामुळे त्यांच्या 


कार्यालयास सदर शासन निर्णयामधून वगळणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येणाऱ्या 


भारत निवडणूक आयोगाच्या जाहिराती व प्रसिध्दीच्या कामासाठी त्या कार्यालयास संदर्भाधिन 


दि. ५.१.२०१७ च्या शासन निर्णयामधून वगळण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच मुख्य 


निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांच्या कार्यालयाने विनंती केल्यास त्याप्रमाणे प्रचार व 


प्रसिध्दीचे काम करण्यासाठी तज्ञ जाहिरात संस्था नेमून देणे आणि प्रसिध्दी साहित्य तयार 


करण्याचे व जाहिरातीचे दर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ठरवून दयावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३२२/३४ 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९१७१३१४०२३००७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०८ “७ AD -5 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 


Ramkisan harniaton Deparment poralcodea00032, 
Narayanrao Musale . 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
. राज्यपालांचे सचिव, 
. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री/यांचे खाजगी सचिव 

. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

. सचिव, (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

. सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 


८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


१०. 
११, 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१ 


सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

सर्व उपमाहिती कार्यालये, 

मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


